RNINo . MAHBIL06445/ 13 / 1/ 2013- TC 
Regn . No . L /RNP /PNCEM / 150 /2013 - 2015 
www .dgps .maharashtra . gov. in 


U 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
असाधारण भाग एक - अ - नाशिक विभागीय पुरवणी 


वर्ष - ४, अंक - ११ ] 


गुरुवार , मे २१, २०१५ / वैशाख ३१, शके १९३७ 


[ पृष्ठे ३, किंमत : २. ०० 


असाधारण क्रमांक ११ 
प्राधिकृत प्रकाशन 


जिल्हाधिकारी यांजकडून 
वाचले .- मा . राज्य निवडणूक आयोग यांचे आदेश क्रमांक रानिआ/ नप- २०१४/प्र.क्र . १/ का -०६, दिनांक १३ फेब्रुवारी २०१५ 

आदेश 
क्रमांक पालिका-३/ कावि - ४२५ / २०१५. महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम , १९६५ चे कलम १६ अन्वये 
जिल्हाधिकारी यांना प्रदान केलेल्या अधिकारानुसार महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम , १९६५ च्या कलम १६ च्या 
तरतुदींनुसार खालील उमेदवारांनी निवडणूक खर्चाचा हिशोब राज्य निवडणूक आयोगानेनिर्धारित केलेल्या वेळेमध्ये आणि आवश्यक केलेल्या रितीने 
देण्यास कसूर केल्याने त्यांना या कार्यालयाचे आपले म्हणणे सादर करणेकामी संधी दिलेली होती. त्यानुसार श्री . निमानबेग हुकमबेग मिर्झ यांनी 
खुलासा सादर केलेला असून सदर खुलासा संयुक्ती नसल्याने व इतर १२ उमेदवारांनी खुलासा सादर न केल्याने त्यांना तीन वर्षांच्या कालावधीकरिता 
निवडणूक लढविण्यास अनर्ह ठरविण्यात येत आहे. जळगाव जिल्ह्यातील भडगाव नगरपालिकेतील उमेदवारांनी निवडणुकीचा निकाल जाहीर 
झाल्यापासून ३० दिवसांच्या कालावधीमध्ये निवडणूक खर्चाचे विवरणपत्र व शपथपत्र मुदतीत सादर न केल्यामुळे अनर्ह ठरविण्यात आलेल्या 
उमदेवारांचे नाव महाराष्ट्र शासन राजपत्रात प्रसिध्द करण्यात येत आहे . 
___ मी , रुबल अग्रवाल, जिल्हाधिकारी, जळगाव मला प्राप्त झालेल्या अधिकारान्वये या प्रगटनाद्वारे जळगाव जिल्ह्यातील भडगाव नगरपालिकेतील 
उमेदवारांनी निवडणुकीचा निकाल जाहीर झाल्यापासून ३० दिवसांच्या कालावधीमध्ये निवडणूक खर्चाचा हिशोब सादर न केल्यामुळे खालीलप्रमाणे 
उमेदवारांस निवडणूक निकाल जाहीर झाल्यापासून तीन (३) वर्षांकरिता निवडणूक लढविण्यास अनर्ह ठरविण्यात येत आहेत . 

परिशिष्ट 
अ . क्र . नगरपालिकेचेनाव 

निवडणूक खर्चाचे विवरणपत्र व शपथपत्र मुदतीत 
सादर न केल्यामुळे अनर्ह ठरविण्यात आलेल्या 

उमेदवारांची नावे 


भडगाव 


भडगाव 


शेख ममताजबी शकील 
सुशिलाबाई भगवान पाटील 
सखुबाई नामदेव मोरे 
रेखाबाई भिवसन सोनवणे 


भडगाव 


भडगाव 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असाधारण भाग एक - अ - नाशिक विभागीय पुरवणी, मे २१, २०१५ / वैशाख ३१, शके १९३७ 


परिशिष्ट – चालू 


भडगाव 


भडगाव 


भडगाव 


भडगाव 


भडगाव 


विमलबाई भिका मोरे 
अक्काबाई मंगा मोरे 
निमानबेग हुकमबेग मिझ 
सारजा तान्हाजी अहिरे 
बापू विनोद ठाकरे 
भिल्ल किशोर भरत 
यशोदाबाई बन्सीलाल मोरे 
सुनिताबाई दयानंद बोरसे 
प्रशांत संतोष पाटील 


भडगाव 


भडगाव 


भडगाव 


भडगाव 


रुबल अग्रवाल , 
जिल्हाधिकारी, जळगाव. 


जळगाव , १४ मे २०१५. 


वाचले .- मा . राज्य निवडणूक आयोग यांचे आदेश क्रमांक रानिआ/ नप -२०१४/प्र . क्र .१/ का -०६, दिनांक १३ फेब्रुवारी २०१५ 

आदेश 
क्रमांक पालिका-३ / कावि - ४२६/ २०१५. महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम , १९६५ चे कलम १६ अन्वये 
जिल्हाधिकारी यांना प्रदान केलेल्या अधिकारानुसार महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम, १९६५ च्या कलम १६ च्या 
तरतुदींनुसार खालील उमेदवारांनी निवडणूक खर्चाचा हिशोब राज्य निवडणूक आयोगाने निर्धारित केलेल्या वेळेमध्ये आणि आवश्यक केलेल्या रितीने 
देण्यास कसूर केल्याने त्यांना तीन वर्षांच्या कालावधीकरिता निवडणूक लढविण्यास अनर्ह ठरविण्यात येत आहे. जळगाव जिल्ह्यातील भुसावळ 
नगरपालिकेतील उमेदवारांनी निवडणूकीचा निकाल जाहीर झाल्यापासून ३० दिवसांच्या कालावधीमध्ये निवडणुक खर्चाचे विवरणपत्र व शपथपत्र 
मुदतीत सादर न केल्यामुळे अनर्ह ठरविण्यात आलेल्या उमदेवारांचे नाव महाराष्ट्र शासन राजपत्रात प्रसिध्द करण्यात येत आहे. 

मी, रुबल अग्रवाल, जिल्हाधिकारी, जळगाव मला प्राप्त झालेल्या अधिकारान्वये या प्रगटनाद्वारे जळगाव जिल्ह्यातील भुसावळ नगरपालिकेतील 
उमेदवारांनी निवडणुकीचा निकाल जाहीर झाल्यापासून ३० दिवसांच्या कालावधीमध्ये निवडणूक खर्चाचा हिशोब सादर न केल्यामुळे खालीलप्रमाणे 
उमेदवारांस निवडणूक निकाल जाहीर झाल्यापासून तीन (३) वर्षांकरिता निवडणूक लढविण्यास अनर्ह ठरविण्यात येत आहेत . 

परिशिष्ट 
अ . क्र . नगरपालिकेचे नाव 

निवडणूक खर्चाचेविवरणपत्र व शपथपत्र मुदतीत 
सादर न केल्यामुळे अनर्ह ठरविण्यात आलेल्या 

उमेदवारांची नावे 


TY 


भुसावळ 


इलियासअली अब्बासअली 
चापरे ओमप्रकाश रामगरीब 


भुसावळ 


रुबल अग्रवाल , 
जिल्हाधिकारी, जळगाव. 


जळगाव , १४ मे २०१५. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , असाधारण भाग एक - अ - नाशिक विभागीय पुरवणी, मे २१, २०१५ / वैशाख ३१, शके १९३७ 


वाचले. - महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम , १९६५ चे कलम ५१- अ ( सुधारणा २००१ ) 

आदेश 
क्रमांक पालिका-३/ कावि - ४३४/ २०१५ . महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम , १९६५ चे कलम ५१ अन्वये 
जिल्हाधिकारी यांना प्रदान केलेल्या अधिकारानुसार महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम , १९६५ च्या कलम ५१ 
तरतुदींनुसार भडगाव नगरपालिकेत निवडून आलेल्या अध्यक्षांचे व उपाध्यक्षांचे नाव याद्वारे महाराष्ट्र शासन राजपत्रात प्रसिद्ध करण्यात येत आहे. 

__ _ मी , रुबल अग्रवाल , जिल्हाधिकारी, जळगाव मला प्राप्त झालेल्या अधिकारान्वये या प्रगटनाद्वारे नगरपरिषद , भडगावच्या 
दिनांक ३० एप्रिल २०१५ रोजी घेण्यात आलेल्या विशेष सभेमध्ये खालील उमेदवार नगरपालिका, भडगावच्या अध्यक्ष व उपाध्यक्ष पदासाठी 
यथोचितरित्या निवडून आल्याचे जाहीर करीत आहे . 

परिशिष्ट 
अ . क्र . निवडून आलेल्या अध्यक्षांचे नाव 

जर जागा राखीव असेल तर निवडून आलेल्या उपाध्यक्षांचे नाव 

कोणासाठी 
१ 
प्रशांत दत्तात्रय पवार 

खुला प्रवर्ग 

पाटील सुवर्णा शाम 


रुबल अग्रवाल , 
जिल्हाधिकारी, जळगाव. 


जळगाव , १८ मे २०१५. 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI RUPENDRA DINESH MORE , 
PRINTED AT YERAWADA PRISON PRESS , PRISON COMPOUND , YERAWADA , PUNE- 411 006 AND PUBLISHED AT YERAWADA PRISON PRESS , 
PRISON COMPOUND , YERAWADA , PUNE -411 006 . EDITOR : SHRI RUPENDRA DINESH MORE. 


